जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, 
यवतमाळ येथे TAOS, आहार सेवा, 
सुरक्षा सेवा व स्वच्छता सेवा सुरु 
करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१४२ /आरोग्य ३ 
१० वा मजला, सकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ५ जून, २०२४. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालय,राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आसेआ/कक्ष- 
३/टे-९/कंत्राटीसेवाप्रशामान्यता/९७०२-०४/२४ दि. २६.०४.२०२४ 


प्रस्तावना: 


जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, यवतमाळ येथे वस््रधुलाई, आहार सेवा, सुरक्षा सेवा व 
स्वच्छता सेवा सुरु करण्याकरिता आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्यास्तरावर ई-निविदा प्रक्रिया राबवून 
न्युनतम दर असलेल्या पुरवठादारास दिनांक २०.१०.२०२२ रोजी झालेल्या केंद्रीय समितीच्या 
मान्यतेनुसार तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी पुरवठा आदेशा दिलेले आहेत. त्यानुसार प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय: 

जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, यवतमाळ येथे वस््रधुलाई, आहार सेवा, सुरक्षा सेवा व 
स्वच्छता सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालील प्रमाणे तीन वर्षाच्या काळावधीसाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे: 


पुरवठाधारकाचे अंदाजित तीन 
अक्र.  सेवेचाप्रकार। 3 cane वर्षाकरिता येणारा शेरा 
नाव 
खर्च 
शि आहार सेवा मे. श्री. छत्रपती | रु.१,७९,३८,०००/- | प्रत्यक्ष दाखल 
शिवाजी महाराज | (GST सह) आंतरुग्ण 
स्वयंरोजगार संख्येवर आहार 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१४२/आरोग्य 3 


सहकारी संस्था, सेवा, वस्रधुलाई 
नाशिक सेवा आवलंबून 
२. । स्वच्छता मे. महाराष्ट्र विकास | रु.१,२६,६०,०००/- | असल्याने रक्‍कम 
सेवा ग्रुप कंपनी, नाशिक | (GST वगळून) १०० खाटांच्या 
3. । वस्रधुलाई । मे.रयत रु.२१,६०,०००/- रुग्णालयाप्रमाणे 
सेवा स्वयंरोजगार (GST वगळून) अंदाजित 
संस्था, नाशिक दर्शविण्यात 
४. । सुरक्षा सेवा | शासन रु.१,०६,६२,०००/- | आलेली आहे. 
निर्णायानुसार मे. | (GST सह) 
मेस्को, पुणे 
एकूण रु.४,३४,२०,०००/- 


२. यवतमाळ येथील १०० खाटांचे जिल्हा महिला व बाल रुग्णालयाकरिता उपरोक्त 
प्रस्तावाबाबतची सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे. 


सेवेचा | मासिक खर्च अंदाजित 
प्रकार वार्षिक/त्रिवार्षिक 
खर्च 


सुरक्षा । विनाहासत्रधारी ।रु.२,२५,०००५१२न 
सेवा रु.२५,०००५०९ । रु.२७,००,०००/- 

=W.2,24,000 | 3 वर्षाकरिता 
(जी.एस.टी. व | रु.१०६,६२,०००/- 
सर्विस च्तार्ज (जी.एस.टी. व 


वगळून) सर्विस चार्ज सह) 
एकूणऱ्ऱरु. 
२,२५,०००/- 
स्वच्छता | वार्षिक ठेका १ वर्षाकरिता 
सेवा पध्दतीने प्रति | रु.३,५१,४६६५१२ँ 
माह खर्च | रु.४२,१७,५९२/- 
रु.३,५१,४६६/- | 3 वर्षाकरिता 


(GST वगळून) अंदाजित खर्च 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१४२/आरोग्य 3 


बांधकाम 
क्षेत्राकरिता ३० 
रुपये प्रति चौरस 
मीटर व खुल्या 
जागेकरिता ३.५ 
चौ.मी. 


रु.१,२६,६०,०००/- 


आहार 
सेवा 


सदर रुग्णालय 


अंदाजित 


हे Joo खाटांचे | रु.४६,२०,०००५१२ 
असून सरासरी | = 

१०० आंतररुग्ण | रु.५,५४,४०,०००/- 
रुग्णालयात दरवर्षी मुळ 
दाखल होतील. | दरामध्ये ५ टक्के 
प्रति रुग्ण प्रति | वाढ अनुज्ञेय आहे. 

दिवस खर्च | त्याप्रमाणे ३ वर्षाचा 
रु.१४७--५टक्के | अंदाजित खर्च 
जीएसटी रक्‍कम 

त्यानुसार रु.१,७९,३८,०००/- 
दिवसाचा खर्च 

रु.१५४५१००--रु 

.१,५४,०००/- 

मासकि खर्च 


रु.१,५४,०००>३ 
(@ ns 


8&,20,000/- 


स्त्री प्रमाणे (मिली/ग्रॅम) 


वेळ 


सर्वसाधारण 
स्त्री 


गर्भवती 
स्त्री 


स्तनदा 


सकाळी 


६ वा. 


चहा १५० 
मिली. 


दूध २५ 
मिली, 
साखर ५ 
ग्रॅ, चहा 
पती २.५ 
ग्रॅम 


ब्रेड/रवा/पो 
हे/सुजी 
१०० ग्रॅम 


उसळ २० 
ग्रॅम, कंद 
भाजी Yo 
ग्रॅम, Is ५ 
ग्रॅम 


द्ध ३०० 
मिली, 
साखर १०० 
ग्रॅम 


द्ध २०० द्ध २०० 


फळ १ 
१०० ग्रॅम 


नग 


फळ QQ 
नग २०० 
ग्रॅम 


फळ २ 
नग २०० 
ग्रॅम 


अंडी/उसळ 


१ अंडी, 
उसळ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१४२/आरोग्य ३ 


२० ग्रॅम 
दुपारी ।२ पोळी ७५ १पोळी 
१२ वा. ग्रॅम २५ ग्रॅम 
जेवण 
भात तांदूळ 
५० ग्रम 
वरण दाळ 
२० ग्रॅम, 
तेल २.५ 
ग्रॅम 
फळ भाजी 
२०० ग्रॅम, 
कंद भाजी 
५० ग्रॅम, 
तेल ५ ग्रॅम 
सलाड कंद 
भाजी २५ 
ग्रॅम 
दुपारी ३ दूध २५ फळ १| फळ १ 
वा. चहा | मिली, नग नग 
१५० साखर & 
मिली मिळली, चहा 
पती २.५ 
ग्रॅम 
अंडी १ अंडी १ 
नग/२० | नग/२० 
ग्रॅम ग्रॅम 
उसळ, | उसळ, 
qo ग्रॅम १० ग्रॅम 
तेल तेल 
रात्री ७।२ पोळी ७५ १ पोळी 
वाजता =| 34 24 ग्रॅम 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१४२/आरोग्य ३ 


तांदूळ ५० 

ग्रॅम 

दाळ ३५ 

ग्रॅम, 

पालेभाजी 

१०० ग्रॅम, 

तेल ७.५ 

ग्रॅम 

सलाड 

कंदभाजी 

७५ ग्रॅम 
रात्री ९ दूध ३०० | दूध oo | FI oo 
वा. मिली. मिली. ।मिली. 


Taye मासिक सरासरी | सदर रुग्णालय 


3 खर्च रु. | १०० खाटांचे असून 
६०,०००/- सरासरी १०० 
(जीएसटी आंतररुग्ण 
वगळून) रुग्णालयात दाखल 

होईल. त्यामुळे 
रुग्णांची संख्या 
कमी जास्त होते 
त्यानुसार 


कपडयांची संख्या 
सुध्दा कमी जास्त 
होते. त्यामुळे ३ 
वर्षाचा खर्च रु. 
६०,००० ५:३६ रु. 
२१,६०,०००/- 


३. सदर खर्च २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, बाब १०-कंत्राटी सेवा, १९-आहार 
(२२१० ०६६५) या लेखाशिर्षामधून भागविण्यात येणार आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१४२/आरोग्य ३ 


अटी व शार्ती-: 

१. सदर खरेदीसाठी झासन निर्णय, उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग ॥/उदयोग-४, दि.०१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सुधारीत 
नियमपुस्तिकेत विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

२. खरेदी करावाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specification) संबंधीत तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती/अधिकारी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देशा 
कोणत्याही पुरवठादारास फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच त्याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३. प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आळेला 
दर हा बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधीत पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या 
दराने पुरवठा केला आहे त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

४.खरेदी करण्यात येणा-या बाबींची पुरवठापुर्व व पुरवठयानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post-dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विर्निदेश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 
यावी. 

५. खरेदी करण्यात येणा-या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (Storage 
90 Distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply Chain Management) व 
वस्तुसुची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहित मुदतीत वापर होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 

६. सदर खरेदीची व्दिरुक्ती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७. संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelince) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

८. खरेदी प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेडा निर्गमीत 
करण्यात यावेत. 

९. सदर खरेदी ३.०० लक्ष पेक्षा जास्त असल्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम 
भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग 
पहिला, उपविभाग-चार मधील अ.क्र.११, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१४२/आरोग्य 3 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६०५११२२१७५३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, पक ened By evi 


Kavita Pradip Pise 


DN: cn=Kavita Pradip Pise, 


p d क ०, OU, 
fa [ [2 email=kavita.pise@nic.in, 


ढु c=US 
p ise Date: 2024.06.05 16:37:25 
+05'30' 
(क. प्र. पिसे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

५. वैदयकी अधिक्षक, जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, यवतमाळ. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, यवतमाळ. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


